उपअभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : टिएफएस-२०१७/(२९० /२०१७)/आ (वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२. 
दिनांक : १९ एप्रिळ, २०१८ 
पहा :- शासन आदेश समक्रमांक २९/०१/२०१८. 
वरील संदर्भाधीन शासन आदेशामधील श्री. शरद सुभाष सागरे, उपविभागीय अभियंता यांच्या 
पदस्थापनेत खालील प्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे | सध्या कार्यरत Wear | दि.२९/०१/२०१८ रोजीच्या | BRT: बदलाने पदस्थापना 
क्र. | नांव / मंडळ / विभाग / | बदली आदेशामध्ये । करण्यात आलेला प्रदेश / 
उपविभाग पदस्थापना करण्यात आलेला | मंडळ / विभाग / उपविभाग 
प्रदेश / मंडळ / विभाग / 
उपविभाग 
| श्री. शारद | सांगली-मिरज- मुख्य अभियंता, जलसंपदा | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 


सुभाष सागरे | कुपवाड ex, | विभाग, पुणे अंतर्गत पंढरपूर | विभाग, पुणे अंतर्गत 
महानगरपालिका | पाटबंधारे उपविभाग, पंढरपूर | पाटबंधारे उप विभाग, आष्टा, 
जिल्हा सांगली 

(Rad पदी) (विनंतीनुसार) 


२. वर नमूद अधिकारी जर त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर झाले असतील तर त्यांना हे आदेश 
लागू होणार नाहीत. 

3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१९१७२४२६९१२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

छ. हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सा व नावांने दा व 
Inaya isnwanatn 


Lawate 


(विनायक लवटे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व नियोजन) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाभक्षेत्र विकास),जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

६. कार्यासन आ.(वर्ग-२) संग्रहार्थ. 


coc “७ AD -O 


